लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१९ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीमधून 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग व बृहन्मंबईतील राज्य शासनाच्या विविध 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 
पदावर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ सप्टेंबर,२०२२ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मलोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-लि.टं/२०१९/चोवीस 
दिनांक २/०८/२०२२ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र .एएससी-१७२१/प्र.क्र.६७/१४-अ,दि.१२ जुले,२०२२. 


ज्ञापन :- 

लिपिक-टंकलेखक गट-क या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या सरळसेवा 
लिपिक-टंकलेखक(मराठी/इंग्रजी) (मुख्य) परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने मूळ यादीमधून शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. ३ च्या ज्ञापनान्वये 
मंत्रालयीन विभाग व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक पदावर नियतवाटप 
करण्यात आले आहे. सदर ज्ञापनातील नियतवाटप केलेल्या व रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्याऐवजी 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार दिनांक १२/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये 
प्रतिक्षायादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आले. 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक २/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये रूजू न झालेल्या प्रवर्गातील आरक्षित 
जागांसाठी प्रतिक्षायादीतील ९३ उमेदवार (८२ मराठी + ११ इंग्रजी) उपलब्ध करुन दिळे. सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ व ब” मधील ९३ उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभाग व 
बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक गट-क पदावर नियतवाटप करण्यात येत 
आहे. 


2. 


सोबतच्या विवरणपत्र “अ*व “ब” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१) 


सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक आहे. 
सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर त्यांचे नाव कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात 
येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी 


पृष्ठ १० पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिनांक ०२.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. तसेच शासन 
निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८-०५-२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार "सदर उमेदवारांची शिफारस ही प्रतिक्षायादीमधून झालेली असल्यामुळे, सदर 
उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये नियुक्‍ती होईल. त्या आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या 
दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियमन) २०२१ मधील तरतुदीनुसार निर्धारित 
केली जाईल. सदर उमेदवारांना मूळ गुणवत्ता यादीनुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत". 


लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी/पडताळणी आयोगाने केलेली 
नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या लिपिक- 
टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा- २०१९ साठी देण्यात आलेल्या जाहिरात क्रमांक 
०६/२०१९,दिनांक १६/०४/२०१९ व जाहिरात क्रमांक १४/२०१९ , दिनांक २८.०८.२०१९ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार वयोमर्यादेची दिनांक ०१.०८.२०१९ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २८/०८/२०१९ ते दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद 
केलेली मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित 
रहाताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 
१) वयोमर्यादा :- दिनांक ०१/०८/२०१९ रोजीची 


(अ) अमागास : किमान १९ वर्षे असावे व ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
Age reference date (०२.०७.१९८० to ०१.०७.१९९९) 
(आ) अमागास खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
Age reference date (०२.०७.१९७५ to ०१9.०७.१९९९) 
(इ) मागासवर्गीय : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
Age reference date (०२.०७.१९७५ to ०१.०७.१९९९) 
(ई) मागासवर्गीय खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
Age reference date (०२.०७.१९७५ to ०१.०७.१९९९) 
(उ) अमागास माजी सैनिक : कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे + सेवेचा कालावधी + 3 वर्षे 
(ऊ) मागासवर्गीय माजी सैनिक: कमाल वयोमर्यादा ४३ + सेवेचा कालावधी + ३ वर्षे 
(8) दिव्यांग : कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम 
Age reference date (०२.०७.१९७३ to ०१.०७.१९९९) 
टीप:- अराखील वर्गवारीमध्ये रुपांतरण करतांना सामाजिक व शौक्षणिकदृष्टया 
मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांने अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात 
आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्या करीता जाहिरातीतील तरतूदीनुसार 
मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत शासन निर्णय 
दिनांक ५ जुले,२०२१ अन्वये कायम ठेवण्यात आळेली आहे. 
२ अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरात क्रमांक १४/२०१९मध्ये नमूद केल्यानुसार 


३) शैक्षणिक पात्रता : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी 
शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर 
करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक ११.०९.२०१९ रोजी 
किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


शौ उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र - प्रस्तुत मुख्य परीक्षेची 
जाहिरात दिनांक २८ऑगस्ट, २०१९ रोजी विज्ञापित केलेली आहे. त्यामुळे उन्नत व 
प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र जाहिरात विज्ञापित झालेल्या 
वित्तीय वर्षापूर्वीच्या (एप्रिल ते मार्च) वित्तीय वर्षातील म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०१८ 
ते ३१.०३.२०१९ या वित्तीय वर्षापासून असावे. 


५ नियतवाटप करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तसेच अन्य सर्व मागासवर्गीय 
उमेदवारांचे जाती / जमातीचे दावे नियुक्तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण 
संचालनालय, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्यात यावेत. 


६ विमुक्त जाती (आ, भटक्या जमाती (ब), विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती (क), 
भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग तसेच अमागास (महिला) या वर्गवारीवर 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेली 
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील (NCL) प्रमाणपत्र 
नियुक्तीपूर्वी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊन त्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा. 


७) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दल विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत व प्रगत गटात 
(क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१८ ते ३१.३.२०१९ या वित्तीय वर्षातील 
किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र. 


८) खेळाडू/झ्ारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले मूळ 
प्रमाणपत्र. 


९) लिपिक-टंकलेखक (मराठी) पदासाठी मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट 
गतीचे व लिपिक-टंकलेखक( इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी टंकलेखनाचे yo शाब्द प्रति 
मिनिट गतीचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे दिनांक ११.०९.२०१९ रोजीचे किंवा 
तत्पुर्वीचे प्रमाणपत्र. 


1°) सिन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : wes 


१०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक 39.90.2093 नुसार अथवा तद्नंतर शासनाने 
वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखक अर्हता-बेसिक कोर्स इन 
कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग इंग्रजी vo शब्द प्रति मिनिट समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारा आहे. सदर 
अर्हता मुख्य परिक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पुर्वी ( दिनांक 
११.०९.२०१९ किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक आहे. 


उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती विषयक 
प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या विभागाने केली 
नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत 
उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अहंतेनुसार 
आहेत किंवा कसे? हे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम 
तपासून पहावीत. आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती 
प्रमाणपत्रे उमेदवार नियुक्‍ती WHA सादर करु हाकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे आयोगाला 
कळविण्यात येईल. 


महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून महिला व बाल 
विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९१/१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२- 
२०१७ आणि इ.मा.ब.क.वि.श्ा.नि.क्र. सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक दि.३१/०१/२०२० मधील 
तरतुदीनुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक 
१.४.२०१८ ते ३१.३.२०१९ या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र संबधिताकडून तपासून 
घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकोर्ण 
२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३.०६.२०१९ नुसार शासकीय वाणिज्य संस्थेचे विहित वेगाच्या 
टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र शासन सेवेतील नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ 
संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी शासनाला सादर करण्याच्या अधीन राहून 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. तसेच सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्र.आयपीई /आरटीए/ १०८०/ 929/XVI 
दि.१०.१०.१९८० व झासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही १०९७/ प्र.क्र.३१/ ९८/१६-अ दि.१६.३.१९९९ 
मधील तरतूदीनुसार माजी सैनिक आरक्षणांतर्गत पर्याप्त संख्येत उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या 
उमेदवारांऐवजी, त्या त्या प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांची शिफारस आयोगाने माजी सैनिक 
आरक्षणांतर्गत केली आहे, अशा Against Ex-Ser अशी शिफारस केलेल्या उमेदवारांकडून माजी 
सैनिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मागविण्यात येऊ नये. माजी सैनिकांसाठी राखीव असलेल्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांबाबत, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्रमांक: आरटीए-१०९०/प्र.क्र.२२२/९१/ २८, दिनांक ३०.१२.१९९१ मधील तरतूदींची पूर्तता 
होत असेल तरच त्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: 
आरटीए-१०८२-३५०२-सीआर-१००-१६-अ, दिनांक २.९.१९८३ नुसार माजी सैनिक वर्गवारीचा 
दावा केलल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या माजी सैनिक वर्गवारीच्या दाव्याच्या तपासणीच्या 
अधीन राहून करावी. 


प्रस्तुत प्रतिक्षायादीमधून शिफारपात्र ठरलेले उमेदवार श्री. घोडके नवनाथ दामोदर (मराठी- 
शिफारस क्र.६९) यांनी माजी सैनिक(अमागास) असा दावा केला असून आयोगाला सादर केलेल्या 
ऑनलाईन अर्जामध्ये "Was any Court Case filed against you- Yes" असे नमूद केले आहे. सदर 
बाबीची खातरजमा करुनच श्री. घोडके यांना नियुक्‍ती द्यावयाची आहे. श्री. घोडके यांचे नियतवाटप 
पोलीस आयुक्त कार्यालय, बृहन्मुंबई या कार्यालयामध्ये करण्यात आळे आहे. सबब श्री. घोडके 
यांची लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती करण्यापूर्वी, पोळीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई कार्यालयाने 
उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करुन तद्नंतर त्यांना लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती 
देण्यात यावी. 


खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील 
तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १०.१०.२०१७, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राक्रीधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ रोजीच्या शुघ्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार आणि 
तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लिपिक-टंकलेखक गट- 
क पदांसाठी निश्चित केलेली क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज 
स्विकारण्याच्या दिनांक ११/०९/२०१९ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच 
त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा 
अहवाल नियुक्तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी 
अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या लिपिक-टंकलेखक पदावरील 
नियुक्‍तीबाबतची कार्यवाही सर्व सबंधित मंत्रालयीन विभाग/बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयांनी 
करावी. त्यानुसार लिपिक-टंकलेखक गट-क पदाकरीता ग्राह्य असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या तपासणीनंतरच 
गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी 


समांतर आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीनुसार अराखीव (गुणवत्ताधारक खेळाडू) वर्गवारीकरीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मूळ वर्गवारीची त्यांच्या अराखीव प्रवर्गातील समांतर 
आरक्षणासाठीच्या पदावरील पात्रतेबाबत योग्य तपासणी/छाननी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून 
नियुक्तीपूर्वी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेली 
आहे. 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ व दिनांक १९.१२.२०१८ तसेच 
अन्य अद्यावत शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर लिपिक-टंकलेखक शिफारशी करण्यात 
येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता लिपिक-टंकलेखक 
पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या 
(अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या 
दाखल्याआधारे तसेच अन्य तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी 
करुनच त्यांना लिपिक-टंकळेखक गट-क पदावर नियुक्ती देण्यात यावी. 


दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
प्रमाणपत्रे वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे 
शिफारस करण्यात आळलेळी आहे. ad सा.प्र.वि, शा.नि. क्र अपंग 
१००३/प्र.क्र.१२७/२००३/१६-अ, दिनांक ०६-०५-२००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या 
नेमणुकीपूर्वी उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय 
मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते नेमणुकीस पात्र ठरतील. दिव्यांगंसाठी राखीव 
असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ मधील 
आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४.०९.२०१८ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


मधील आदेशानुसार केद्र शासनाच्या www.swaviambancard .gov.in या संगणकीय 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील किमान ४०% कायमस्वरुपी 
दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास नियुकतीपूर्वी सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दिव्यांग 
व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. 
दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून 
वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात 
यावी. तसेच खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल :- 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/ 
१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 
(ब) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२००९/ 
प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 
(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग २००९/ 
प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 
(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 


(११) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग २०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक 
१६.११.२०१६ अन्वये शासन सेवेत दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या लिपिक-टंकलेखक पदावर 
नियुक्‍ती होणाऱ्या उमेदवारांना लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी/मराठी) टंकळेखन परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी अवधी व संधी देण्यात आली आहे. यास्तव, दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावर 
शिफारसपात्र उमेदवारांच्या बाबतीत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(१२) 


ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली असेल त्या 
उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वेधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद 
सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱयांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव 
असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ 
मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन 
घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. 
नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी समितीकडे 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा करावा. याप्रमाणे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ 
मध्ये विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकल्यास सदर उमेवाराची पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. त्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
उमेदवारांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत तातडीने सेवा समाप्तीची कार्यवाही करावी. तसेच, शिफारस 
करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित 
समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 


लिपिक-टंकलेखक पदावर नामनिरदेडानाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील 
तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा 0 
स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक 
प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/ 
प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक 
०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून 
दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर 
न केल्यास सा.प्र.वि अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही -२०१७/प्र.क्र.४६२/का-१२ दि.२८/०५/२०१८ 
मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे 
नमूद करण्यात यावी. 


(94) 


लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी 
लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन / मराठी टंकलेखन 
परिक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियमानुसार मराठी टंकलेखनाची प्रति 
मिनिट ३० शब्द गतीची परीक्षा, शासन सेवेत प्रविष्ट झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील ही बाबही उमेदवारांच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्ट करावी. तसेच, 
मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णाय क्रमांक : टंलेप २०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, दिनांक 
२४.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 


(94) 


हिदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळली नसेल तर, सदरहू 
उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आव्यक राहील. 


उमेदवारांना साक्षांकन नमुने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. सदर 
साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभागात/ 
कार्यालयात हजर होताना तो सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन पोलीस विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, शासन परिपत्रक क्रमांक 
चापअ-१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दि२६/०८/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत 
उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता 
करण्यात येईल.” असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. 


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व 
प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१८ ते ३१.३.२०१९ या वित्तीय वर्षातील 
प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली 
तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 


(१८) 


समांतर आरक्षणाच्या सामायिक आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य मुद्दयासंदर्भात विविध 
मा.न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१९ मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रस्तुत परीक्षेच्या मुळयादीच्या निकाळाआधारे उमेदवारांच्या 
शिफारशी त्यांनी प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्जात नमूद केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने त्यांची पात्रता 
नियुक्‍्तीपूर्वी शासन स्तरावरुन मूळ प्रमाणपत्रावरुन तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
शासनाकडे केल्या आहेत. सदर तपासणीत उमेदवारांनी आवेदपत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा 
चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता न 
केल्यास शासन स्तरावर अधीसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे तपासताना किंवा अन्य कारणामुळे 
अपात्र ठरणाऱ्या संबंधीत उमेदवारांची उमेदवारी / शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईल. 


(२०) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : टीआरएन-२०१४/३४२/प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, 
दिनांक २७.०५.२०१४, शासन अधिसूचना क्रमांक टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक 
०२.०२.२०२२ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, 
दिनांक 93.04.2094 नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
(पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी 
नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त 
करणे देखील सक्तीचे आहे. 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१९ करीता शिफारसपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रतीदेखीलळ यासोबत उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असून, संबंधित उमेदवारांचा अर्जातील फोटो व प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार 
तोच आहे का, तसेच त्यांनी परीक्षेच्यावेळी दिलेल्या ओळखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


व स्वाक्षरी, ओळखपत्रावरील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले 
ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची नियुक्तीपूर्वी शासन स्तरावरुन सखोल तपासणी करण्यात 
यावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील 
उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. 


लिपिक-टंकलेखकांची पदे ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय 
कार्यालयातील असल्याचे प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे 
उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या संदर्भातील 
अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या 
विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/ प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ नुसार उमेदवारांनी सदर 
नियुक्‍ती विहीत मुदतीत स्विकारणे आवश्‍यक असून या संदर्भात उमेदवारांच्या मुदतवाढीच्या विनंती 
अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही वा याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची पोचही या विभागाकडून दिली 
जाणार नाही. 


(२३) 


मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वतःच करावयाची 
असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 


(२४) 


अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च उमेदवाराने 
स्वत:च सोसावयाचा आहे. 


(२५) 


उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास तात्काळ 
सादर करावा. 


नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन 
कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 


अराखीव वर्गवारीमध्ये रुपांतरण करतांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील ज्या 
उमेदवाराने अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल तर 
त्यांच्या करीता जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीय देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा 
शुल्काची सवलत शासन निर्णय दिनांक ५ जुले,२०२१ अन्वये कायम ठेवण्यात आली आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२२१६५५१४६२०७ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
GAJANAN BHI RAO ५०५५५५५५०५, 


GURAV क SUNT OR DEPARTVENT 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


उमेदवारासाठी सहपत्रे: १) रुजू अहवाल 


२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १) उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 


२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
३) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१९ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, 


दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 
४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक २१.१०.२०२२पर्यंत 
विभाग/ कार्यालयात नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या 
आवेदनपत्राच्या संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक २१.१०.२०२२ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 
५) लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१९ करीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रती. 


) अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्त सहपत्रांसह. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

) संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-आओ). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


विवरणपत्र-अ (मराठी लिपिक-टंकलेखक नियतवाटप यादी मंत्रालय व बृहन्मुंबई कार्यालय एकत्रित गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
| कमांक hal ae प्रव eee छाप पृ केले प्रव 7 31 भाग/ Hd 
शासकीय कार्यालये 
८ 


a आहा 


M NT(D) MAR-OPEN-General-WT- 1 यवि 


Hds 
MAR-OPEN-General-WT-5 पोलीस महासंचालनालय, Ya 
N 


क्र 


0000046 
मंत्रालय, मुंबई 
MAR-OPEN-General-WT-8 ।पोलीस महासंचालनालय, मुंब 


MAR-OPEN-General-WT-9 ।पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंब 


-> 


0 


-> 


1 


2: 


ल्क 


3 


4 UDE KUNDALIK MADHUKAR 
5 RANE UMESH KAILAS 


EWS MAR-OPEN-General-WT-10 ।पॉलीस महासंचालनालय, Fa 


EWS 
EWS 
EWS 3 

EWS EWS- 

EWS MAR-EWS-General-WT-3 पोलीस महासंचालनालय, Fa 

EWS EWS- 


a 
E MAR-EWS-General-WT-4  |अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंब 


" 


MAR-OPEN-Female-WT-1 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंब 


25 CHAUHAN ANITA Unreserved MAR-OPEN-Female-WT-2 ।पॉोलीस आयुक्त कार्यालय, 
BHAGWANTLAL Female 
26 | 302 |MOHITE KIRAN MOHAN EWS Female MAR-OPEN-Female-WT-3 ।विमा संचालनालय, Fa 
INGAVALE KAJAL EWS Female MAR-OPEN-Female-WT-4 |पोलीस आयुक्त कार्यालय, 
BALASAHEB ss 
NAVALE POONAM BIBHISHAN EWS Female MAR-OPEN-Female-WT-5  |पोलीस आयुक्त कार्यालय 
PATIL RUPALI BHARMU MAR-OPEN-Female-WT-6 ।नगर विकास विभाग, मंत्रालय, Ya 
Female 
30 | 345 |DESALE SWATI VITTHAL F EWS Female MAR-OPEN-Female-WT-7 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
31 SHARMA DOLLY Unreserved MAR-OPEN-Female-WT-8 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
NANDKISHOR Female मंत्रालय, मुंबई 
32 | 392 /AWATE POOJA SURESH F EWS Female MAR-OPEN-Female-WT-9 प महासंचालनालय, म 
33. | 396 |CHAVAN JYOTI VIJAY F MAR-OPEN-Female-WT-10 प महासंचालनालय, म 
Female 


| कमांक गुणवत्ता 
क्रमांक | क्रमांक 


MOHANRAO 7 
VIDHYA BHANUDAS EWS Female MAR-EWS-Female- WT-1  |गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 
CHAVAN : 
SHAIKH NIFAJ IMAMUDDIN EWS Sports MAR-OPEN-Sports-WT-1 ।सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
37 CHANDANKAR AVINASH MAR-SC-General-WT-2 विमा संचालनालय, Ha 
RAMESH = 
PATIL SHWETA PRAKASH EWS Female MAR-EWS-Female- WT-2  ।पो्लीोस महासंचालनालय, मुंब 
SURYAKANT Sgr RST र 
GAVADE PRATIBHA KISAN NT(C) Female MAR-NT(C)-Female-WT-1 पवि 
JADHAV RAJANI F NT(B) Female MAR-NT-B-Female-WT- 1 
NARAYANRAO 


FE 
KHEDKAR ASHISH M NT(D)Divyang MAR-Divyang Locomotor 
RAMKISAN Locomotor Disability or Cerebral Palsy-WT-1 'मत्रालय, मुंबई 


Disability or 
SHINDE KAILAS SANJAY 


Cerebral Palsy 


MAR-SC-General-WT-3 वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंब 
RANGRE]J RIJVANABANO OBC Female MAR-OBC-Female- WT-1 विमा संचालनालय, Fa 
NURMOHAMMAD र ह. 
TEMBHURNE MANGESH MAR-SC-General-WT-4 कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, Ys 
CHANDAN = 
S OBC Female MAR-OBC-Female- ४1-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंब 
GORE DEEPALI VISHWAS OBC Female MAR-OBC-Female- WT-3 पोलीस महार्सचालनालय, Ha 


रा 


THAKARE KIRAN 
RAMESHRAO 


DIVATE ANKITA PANDIT 


OBC Female MAR-OBC-Female-WT-4 पोलीस आयुक्‍त काय , गु 
GIRWALKAR ROHINI DILIP T- 


| कमांक गुणवत्ता 
क्रमांक | क्रमांक 


DAPKE VIVEK SUDHIR EWS Sports MAR-OPEN-Sports- WT-3 ।गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 
THOMBARE MONALI SC Female MAR-SC-Female- WT-1 विमा संचालनालय, मुंब 
BHIMRAO 
a iter MORE ANIKET RAMCHANDRA M EWS Sports MAR-OPEN-Sports- WT-4 |जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, Ya 
55 | 948 |LAVHALE SHRADDHA F SC Female MAR-SC-Female- WT-2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
VISHWARAO 
56 | 981 |GAWAIDIPALI GANESHRAO F SC Female MAR-SC-Female- WT-3 म आयुक्त 4 


57 GAIKWAD SUNITA POPAT SC Divyang MAR-SC-Female- WT-4 प महासचालनालय, मु 
Locomotor 
Disability or 
Cerebral Palsy 
Female 
1035 |KAMBLE TEJASHRI F SC Divyang MAR-SC-Female- WT-5 
HARICHANDRA Locomotor 
Disability or 
Cerebral Palsy 
Female 


fia a 
मत्रालय, Ads 


1352 |KENDRE YOGESH BALCHAND NT(D)Divyang MAR-Divyang Hearing 


Hearing Impairment-WT-1 
Impairement 
64 1395 |DHONE KIRANDAS M ST MAR-ST-General-WT- 1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंब 
RAMCHANDRA 
65 1412 |GODHANE KAILAS BABURAO SC Sports MAR-SC-Sports-WT-1 aid महासंचालनालय, मुंब 
ee | 1471 |CHAUDHARI BALASAHEB MAR-ST-General- WT-2 Oiled महासंचालनालय, मुंब 
RANGNATH 


"| गुणवत्ता 
क्रमांक | क्रमांक 


67 | 67 1581 [BORCHATE PRAMOD ANIL ST MAR-ST-General- WT-3 प महासंचालनालय, मुंब 


(ial a) 1681 |DIVEKAR SAGAR RAMDAS M  |Unreserved ExSer| MAR-OPEN-Ex Ser-WT-1 म आयुक्त a 


1809 |GHODAKE NAVANATH Unreserved ExSer} MAR-OPEN-Ex Ser-WT-2 प आयुक्‍त १ 
DAMODAR 

1846 |KOLEKAR BHAUSO M OBC Ex Ser MAR-OPEN-Ex Ser- WT-3. ।सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
DASHARATH 


= 


= 


71 1877 [PATIL MADHUKAR RAJDHAR M Unreserved ExSer| MAR-OPEN-Ex Ser-WT-4 भाग, मंत्रालय, Ya 
72 M NT(B) ExSer MAR-OPEN-Ex Ser-WT-5 प महासंचालनालय, Ys 


= 


1882 /KAWALE VIKAS GIRIDHAR 


< 


73 1923 |SHELKE VIJU BHUJANG M Unreserved ExSer| MAR-OPEN-Ex Ser-WT-6 
74 1987 [RASAL VILAS DADABHAU M OBC Ex Ser MAR-OBC-Ex Ser-WT-1 
75 2057 [PATKARI NITIN ISHWARLAL M OBC Ex Ser MAR-OBC-Ex Ser-WT-2 


< 


< 


< 


SONTAKKE ARJUN M OBC Ex Ser MAR-OBC-Ex Ser-WT-3 वेमा संचालनालय, मुंब 
RAMCHANDRA 
2107 |BHAKDE HARIDAS RAMDAS M OBC Ex Ser MAR-OBC-Ex Ser-WT-4 प आयुक्त 4 
78 PAVHARE SUDHKAR M SC Ex Ser MAR-SC-Ex Ser-WT-1 पम आयुक्त 4 q 
ANKUSHRAO 
79 2363 |INGOLE SANDEEP BALIRAM SC Ex Ser MAR-SC-Ex Ser-WT-2 प महासंचालनालय, म 
hs | 2376 |JAGTAP SHAM BABURAO ST Ex Ser MAR-ST-Ex Ser-WT-1 7 क बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मंबई 
KOHALE SANDEEP PUNDLIK ST Ex Ser MAR-ST-Ex Ser-WT-2 प महासंचालनालय, म 
BADMORE GANESH SUDAM 


< 


4 


< 


+ 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र ब 


विवरणपत्र ब (इंग्रजी लिपिक-टंकलेखक नियतवाटप यादी मंत्रालय व बृहन्मुंबई कार्यालयात एकत्रित गुणवत्ताक्रमांकानुसार ) 
ae | कक ee कक 


द 
ENG-OPEN-General-WT-3 ROR वकोल, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मु 
BC 


ENG-OPEN-General-WT-4 ROR वकोल, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मं 


ROR वकोल, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मु 


Reh elas Tee ताचा 


1924 [NAIK AMOL MOHAN Unreserved Ex Ser ENG-OPEN-Ex Ser-WT-1 बाष्पके संचालनालय, बृहन्मुंबई कार्यालय 
2115 BULHE DWARKANATH PANDURANG OBC Ex Ser ENG-OBC-Ex Ser- WT-1 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मं 


अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 

अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 


अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 

अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 

अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 


अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 

अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार, पहिला मजला, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 
अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 

अवर सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ 
(विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 
अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 

अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ 
(विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, 


अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 
अवर सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा 
मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकीय 
इमारत, १० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 
अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१७ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 


२१ [Stak सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, १ ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
२२ ।अवर सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ४ था Acres, दालन क्र.४३९ (विस्तार), मंत्रालय , 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१४ 


यालयाचे नाव 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांचे प 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 


प्रशासकीय इमारत, १० वा मजला,शासकीय वसाहत,बांद्रे(प) मुंबई 


२ | पोलीस आयुक्त, कार्यालय, मुंबई पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, नवीन WIRTH A इमारत, २ रा मजला, 
डॉ.डी.एन.रोड, बृहन्मुंबई-४०० ००१ 
३ | पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई पोलीस महासंचालक, AERTS राज्य पोलीस मुख्यालय, जुने 
विधान भवन, शहीद भगतसिंग मार्ग,कुलाबा, मुंबई -४०० ००१ 
४ | विमा संचालनालय, मुंबई विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन(म्हाडा), 
२६४,पहिला मजळला,कलानगरसमोर,बांद्रे ( पूर्व, मंबुई yoo ०५१ 
५ | राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, 
२रा मजला, जुने जकातघर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 
YOO ००१. 
६ | शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंब संचालक,शासकीय मुद्रण लेखनसामग्री शासकीय मुद्रण, 
लेखनसामग्री प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, चर्नी रोड 
स्टेशनजवळ, नेताजी सुभाष मार्ग,मंबुई-४०० ००४. 
७ । बाष्पके संचालनालय, बृहन्मुंबई कार्यालय | कामगार भवन, ७ वा मजला, ई ब्लॉक, प्लॉट क्रमांक सी-२०, 
बांद्रा कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व मुंबई-५१ 
८ | सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई कार्यालय =| जुने सचिवालय जोड इमारत, सत्र न्यायालय, मुंबई-३२ 
सरकारी वकोल, उच्च न्यायालय, मूळ आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च 
शाखा न्यायालय (मूळ शाखा) मुंबई-३२ 
qo | सरकारी वकोल, Seq न्यायालय, रिट आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, अपील शाखा 


सेल 


(रिट सेल) उच्च न्यायालय, मुंबई-३२ 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालये 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१९ च्या परीक्षेमधून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात 


शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक: एएससी १५२२ / प्र.क्र.६७ / १४-अ, दिनांक सप्टेंबर, 
२०२२ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- १. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


२. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


मंत्रालयीन विभाग 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१९ च्या परीक्षेमधून मंत्रालयीन विभागात शिफारस 


झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक: एएससी १५२२ / प्र.क्र.६७ / १४-अ, दिनांक सप्टेंबर, 
२०२२ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- १. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


२. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१९ च्या परीक्षेमधून मंत्रालयीन विभागात नियतवाटप 
केलेल्या आयोगपुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-१४आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक - 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०१९ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र HATH VTA १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, दिनांक 
सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवऱ्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत 
असल्याने त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत 
जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - (नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१९ च्या परीक्षेमधून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात 
नियतवाटप केलेल्या आयोगपुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-१४आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक - 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०१९ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांक:ःएएससी १५२२/प्र.क्र.६७/१४-अ, दिनांक 
सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(आ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवऱ्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत 
असल्याने त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत 
जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - (नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


be 


HERTS लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७५०५५०० फॅक्सः२२८८०५२४ 


फोर्ट कार्यालय : aw ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स = २२६७३९१७०५ 


२3 मेल - sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट > www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र गट-क सेवा पूव परीक्षा - २०१९ 
क्रमांक :एडीव्ही ३११९/सीआर-६०/२०१८/तीन 

शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण २३४ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा 
संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१९, रविवार, दिनांक १६ जून, २०१९ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल :- 


जाहिरात क्रमांक : ०६/२०१९ 


१.१९ गृह विभाग 


दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (एकूण ३३ पदे) 


किं सा. व शै. | आ.दु.घ.| एकूण | खुला | एकूण 
मागासवर्ग मागासवगीय पदे 
पदसंख्या | uae [ee] २ | -- | -- | 8 w | - [ 48 3 र्ड ९ ३३ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण| २ २ १ | -- | | -- | १ २ | | 2 २ १२ ष्‌ १७ 
महिला २ १ १ | -- | | - | | - | २ | | २ १ ९ 3 १२ 
। माजी सैनिक| g a | = | | -- | | -- | | -- | १ | oo | १ fo | 3 १ डु 
१.२ वित्त विश 
कर सहायक, गट-क (एकूण १२६ पदे) 
पदसंख्या । १२-६* | eee | २* | २--१९* | eRe | ४* | ३--३०* ३* २० १३ १०७ १९ ] १२६ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| सर्वसाधारण] ९ ष्‌ १ २ २ २ डन २ १० & ५५ ९ ay 
महिला ष्‌ २ १ १ १ १ Ro १ A ¥ ३२ र्न ३८ 
। माजी सैनिक| ३ ef -- [| =~ | - | 8 we | - | ३ २ १५ 3 Re 
खेळाडू af -- | -- | = | -- | = | २ | - | 8 १ ष्‌ g द्‌ 
दिव्यांग एकूण पदे १५ - (१)अंधत्ब किवा क्षीणदृष्टी - ७ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दोष - ५ प 
(३) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - ३ पदे 
१.३ सामान्य प्रशासन Ter 
१.३.१ लिपिक-टंकलेखक (मराठी), गट-क (एकूण ६८ पदे) 
पदसंख्या ९ २ १ | - | रे | _-_[__ १२ प्‌ aX ८ 43 १५ | ६८ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधाण| ५ | -- | १ | - | १ | -- | न २ ७ ष्‌ २७ त्रि ३५ 
महिला 3 १ | - | =~ | & | = | २ डु 
माजी सैनिव १ gf -- | =~ | - | - | १ २ 
दिव्यांग एकूण पदे ४ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू-३ (२) श्रवण शक्‍तीतील दोष- १ 
१.३.२ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी), गट-क (एकूण ७ पदे) 
पदसंख्या g | | | = | | | | | | =| g १ g g ष्‌ २ ७ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| सर्वसाधारण| -- | - | - | - | - | -~ [__- | १ g g 3 g 
महिला १ | - | - | - | - | - | - [| - | - | - | १ १ २ 


२. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटीची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज 
मागविण्यात येत आहेत. 
३. संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे वेगवेगळया संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता स्वतंत्र मुख्य परीक्षा खालील दिनांकास 
किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्‍यता आहे :- 


अ.क्र. परीक्षा वार व दिनांक 
महाराष्ट्र गट-क सेबा मुख्य परीक्षा - २०१९ संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ रविवार, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१९ 
१ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१९ 


लिपिक-टंकलेखक 


२ । महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१९ 

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

३ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१९ 

कर सहायक 

४. वर नमूद तीन संवर्गासाठी आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक १ हा सामाईव . तसेच सदर पेपरची परीक्षा एकाच दिवशी एकत्र 

घेण्यात येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित संवर्गाची/पदाची कर्तव्ये ब जबाबदा-या आणि अभ्यासक्रम लक्षात घेवून स्वतंत्र असेल. 

५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

५.१ वरील परिच्छेदामध्ये नमूद संवर्गातील पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. पदसंख्या व 
आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. 

५.२ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये सध्या फक्त मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक-टंकलेखक, गट-क संवर्गातील पदे अंतर्भूत आहेत. याव्यतिरिक्त राज्य 
शासनाच्या बृहन्मुंबईतील विविध शासकोय कार्यालयातील पदांचाही समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. 

५.३ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्‍त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी 
विचारात घेण्यात येतील तसेच अशा सुधारित/अतिरिक्‍त मागणीपत्रांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

५.४ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग ब समांतर आरक्षणाची पदे (महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, अनाथ इत्यादी) उपलब्ध नाहीत. 
तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास 
प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सदर बदललेली 
पदसंख्या/अतिरिक्‍त मागणीद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदे पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद 
आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची वब त्यामुळे निवडीची संधी बाया गेल्याबाबतची तक्रार 
नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही. 

५.५ महिला, खेळाडू, माजी सैनिक तसेच अनाथांकरीता असलेले समांतर आरक्षण कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

५.६ महिला, खेळाडू, माजी सैनिक तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन 
शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.८ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) 
असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

५.९ विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्‍या जमाती (क) ब भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गाच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

५.१० सामाजिक वब शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक:सीबीसी- 
१०/२०१८/प्र.क्र.१३०/मावक, दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ अन्वये विहित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे 
आवश्यक राहील. तसेच, शासन निर्णय सामाजिक न्याय वब विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक:सीबीसी-१०/२०१३/प्र.क्र.३५/मावक, दिनांक १५ जुले, २०१४ 
अन्वये शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाकरीता (ईएसबीसी) देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रे सामाजिक ब शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील 
(एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 

५.११ आथिंकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ 
फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. 

५.१२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रौयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११९ मार्च, २०१९, आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीचे आरक्षण तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१३ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत 
सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे. 

५.१४खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या 
पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्बीच सादर केलेले 
असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 

५.१५ कागदपत्रे पडताळणीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच 
त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम 
प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर 
शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

५.१६ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक 
कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

५.९७ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहायय विभाग, क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क. २, दिनांक ११ मे, २०१५ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष व चलनवलन विषयक 
दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता 
शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

५.१८ शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-४०९८/सीआर-१५४/इएक्ससी-४/ फ-४, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २००९ नुसार दिव्यांग उमेदवार दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन 
शुल्क, गट-क पदाकरीता पात्र नाहीत. 


५.१९ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.२० दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. 

५.२९ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

५.२२ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्‍तींकरीता सुधारित आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता आहे. 

५.२३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथबा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
बिभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swaviambancard.gov.in या 
संगणकोय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे अनिवार्य आहे. 

५.२४ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 

५.२५परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवर्गीयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही सूट/सवलत घेतली 
असल्यास अशा उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

५.२६ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या 
प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

५.२७ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४, जनहित याचिका क्रमांक १७५/२०१८तसेच यासंदर्भात अन्य प्रकरणी 
होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

६.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित तसेच किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्ब असलेल्या पात्र उमेदवारांना, 
ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल ब आयोगाच्या पूर्व परवानगीने 
अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

६.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

६.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

६.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

६.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

६.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 


७. वेतनश्रेणी :- 
अ.क्र |  पदाचेनांव | वेतन मॅट्रोक्समधील वेतन स्तर 
१ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क | एस-१२ रुपये ३२०००-१०१६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
२ कर सहायक 'एस-८ रुपये २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर * 
३ लिपिक-टंकलेखक एस-६ रुपये १९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
८. पात्रता :- 
८.९ भारतीय नागरिकत्व 
८.२ वयोमर्यादा :- 
अ. शि main ie. a eee ene coe ee ce eae ee 
क्र गणण्याचा केम [oar प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाणी 
दिनांक अमागास / | खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट दिव्यांग 
मागासवर्गीय अधिकारी उमेदवार 
| अमागास | | मागासवगीय | | अमागास __ | 
१ | दुय्यम निरीक्षक, १ ऑगस्ट, RC ३८ डर £: श्रे ३८--सेवा ४२-- सेवा अपात्र 
राज्य उत्पादन शुल्क | २०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे 
२ «| कर सहायक १ ऑगस्ट, Re 3¢ श्रे श्रे ४३ 364+ सेवा ४३५ सेवा बयाच्या ४५ 
२०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
३ | लिपिक-टंकलेखक | १ ऑगस्ट, १९ EY श्रे श्रे ४३ ३८ -- सेवा ४२--सेवा बयाच्या ४५ 
२०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
८.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 
८.४ शैक्षणिक अर्हता :- 
(९) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 


(२) पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित 
संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी 
fated केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


(3) अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 
(४) उमेदवारांना मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 
८.५ दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 
असणे आवश्यक आहे:- 


पुरुष महिला 


(९) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) (९) उंची - किमान १५५ SAL. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त.  । (२) ASA किमान ५० कि.ग्रॅ. 


८.६ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी टंकलेखन अर्हता :- 
८.६.१ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकलेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 
लिपिक-टंकलेखक 
मराठी इंग्रजी 


मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति | इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान wo शब्द प्रति मिनिट या 
प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग | मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र | अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या 
किमान wo शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे | परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष | उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण,  । प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


८.६.२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार अथवा तदनंतर 
शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट 
अथबा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट(लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारा आहे. 

८.६.३ शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त 
करणे आवश्यक आहे. 

८.६.४ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता) :- 

(९) दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग- 
२०१६/प्र.क्र.१९६/१६-अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
कालावधी व २ संधी देण्यात येतील. 

(२) माजी सैनिक वर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल अशा उमेदवारास, सदर अर्हता त्याच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्याच्या कालमर्यादेत प्राप्त करील या अटीवर सदर पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास तात्पुरती 
परबानगी दिली जाईल. 

९. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
९.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 

९.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 

९.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

8.2.3 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 

९.१.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त 
करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्‍तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार एतदर्थ 
मंडळाची प्रति मिनिट ३० शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा शासन सेवेत प्रविष्ठ झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्‍तीची करण्याबाबत)(सुधारणा) नियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार ज्या इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या 
वेळी यथास्थिती, शासकोय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे 
अथवा अधिक गतीचे “शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र” धारण केले असेल, अशा इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ३० शब्द 
प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 

९.२ फक्त दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरीता :- 

९.२.१९ आयुक्‍त वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करतील अशा कालावधीचे, स्वरुपात आणि त्याठिकाणी शारीरिक प्रशिक्षण ब आसवनी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. 

९.२.२ प्रशिक्षणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमलबजावणी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास आणि त्या कायदयामध्ये विहित केलेली राज्य 

उत्पादन शुल्क अधिका-याची कार्ये आणि कर्तव्याबाबतच्या तदतुदी यांचा समावेश असेल. 

९.२.३ सदर पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल. परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत 

वाढविता येईल. 

९.२.४ परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. परिविक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले नाही किंवा 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही ती व्यक्‍ती सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 
९.३ कर सहायक व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 


कर सहायक 


१०. परीक्षेचे टप्पे - दोन 
प्रस्तुत परीक्षा खालील दोन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल :- 
(१) पूर्व परीक्षा - १०० गुण (२) मुख्य परीक्षा - Yoo गुण 
११. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 
११.१ शिफारसपात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-याकडून बोलविण्यात येईल. 
११.२ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सौमारेषेनुसार अहंताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 
११.३ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 
११.४ विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
११.५ वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे पात्र ठरणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-याकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेत घेण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 
११.६ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यबाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 
QR. शुल्क रुपये: १२.१ :- अमागास - ३७४/- १२.२ :- मागासवर्गीय - २७४/- १२.३ :- माजी सैनिक - २४/- 
१३. अर्ज करण्याची पद्धत :- 
१३.१९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी विहित नमुन्यामध्ये आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येतील. 
१३.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक १६ 
एप्रिल, २०१९ ते ६ मे, २०१९ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१३.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in 

या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

१३.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे तसेच आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 

१३.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१३.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

१३.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१३.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

१३.७.२ 'माझे खाते' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिंक वर क्लिक करावे. 

१३.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. 

‘Unpaid’ लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

१३.७.४ 'Pay Now ' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 

१३.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१३.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१३.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१३.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 

अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१३.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 

झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ६ मे, २०१९ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

१३.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ७ मे, २०१९ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 

आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

१३.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंबा कसे 
याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री करणे 
अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही 
प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. fated दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

१३.८ केंद्र निवड :- 

१३.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता "माझे खाते" मधील संबंधित 
परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. 
केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची 
निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

१३.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

१३.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हा केंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हा केंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१३.८.४ जिल्हा केंद्र अथवा उपकेंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 


१४. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१४.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१४.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१४.३ ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड व स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी किमान 
कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची उमेदवाराचे छायाचित्र ब इतर मजकूर सुस्पष्टपणे दिसेल अशी छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 
मूळ ओळखपत्राच्या पुराव्याऐबजी केवळ त्याच्या छायांकित प्रती अथवा कलर झेरॉक्स अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा ओळखीचा पुरावा सादर केल्यास तो ग्राहय 
धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीक्षेस प्रवेश नाकारण्यात येईल. 

१४.४ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of 
Aadhaar generation) ब आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट प्रतीमध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

१४.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित 
केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

१५. परीक्षेस प्रवेश 
१५.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील 

सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१५.२ स्मार्ट बॉच, डिजीटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने 
म्हणून वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी 
प्रकारची साधने/ साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या 
वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सकत मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी 
संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१५.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंबा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१६. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१६.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१६.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१६.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवबाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होबू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. 

१६.४ परीक्षेच्यावेळी बायोमॅट्रिक पडताळणीकरीता अडचण निर्माण होवून परीक्षेस प्रवेश नाकारला जावू नये, याची उमेदवाराने स्वत: दक्षता घेणे 
आवश्यक आहे. त्याकरीता परीक्षेच्या दिवशी उमेदवाराने हातावर मेहंदी, शाई, रसायन इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१६.५ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/॥1) द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्वारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे परीक्षेच्या 
वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी आधार 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे आवश्यक 
आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक चाचणीस उपस्थित 
राहण्यापूर्बी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAD च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) करुन 
प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 

१८. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१९. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. उप सचिव, परीक्षा पूर्व 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०१९ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(2) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास GT मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


bi 


HERTS लोकसेवा उआआयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


RREW339G 


z मेल - sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट > www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


मुख्य कार्यालय 62 ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७५५५०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
फोर्ट कार्यालय : aa ऑफ इंडिया इमारत, 3३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स : 


परीक्षा - २०१९ च्या दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, तसेच कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक Panky दिनांक २७ ऑगस्ट, 


महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा -२०१९ 
अधिसूचना क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 
जाहिरात क्रमांक ०६/२०१९, दिनांक १६ एप्रिल, २०१९ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १६ जून, २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व 


२०१९ रोजी जाहीर 


करण्यात आलेल्या निकालाआधारे दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परीक्षेच्या 


प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 


अ. pl a. ae वार व दिनांव कात दे 
क्र. | क्रमांक 
a (a महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ FAR, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१९ (गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुण 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ 
२ | १४/२०१९ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ ववार, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१९ (गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुण 
लिपिक-टंकलेखक 
३ | १५/२०१९ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ ववार, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१९ | फक्त मुंब 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४ | १६/२०१९ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ TAR, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१९ (गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुण 
कर सहायक 
२. विषयांकित महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ मधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्गातील एकूण ३३८ पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
१.९ गृह विश 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (एकूण ३३ पदे) 
0 | अ.जा | अ.ज. । वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. । भ.ज. | gaa । विमाप्र. |सा. व शे. | आ.दु.घ.| एकूण | खुला | एकूण 
| @ | (ब) । (क) । (ड) मागासवर्ग मागासवर्गीय पदे 
पदसंख्या | २५३* | ae | २ | -- | -- | १ wf - [छे 3 २३ १० | ३३ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण| २ २ १ | -- | | -- | २ zw २ २ १२ % १६ 
महिला | २ १ | -- | - | = [| २ | = [ 8 रि ३ १९ 
pasta) १ | -- | - | - | - | - | १ | - [| & [| = | २ ष्‌ 
१.२ वित्त विश 
कर सहायक, गट-क (एकूण १२६ पदे) 
पदसंख्या शस | 246% Q* RAF | RAR* wr 3+30* 3* १६ १३ १०२३ २३ १२६ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण| ९ ष्‌ १ २ २ R १६ २ A नि 43 १२ gu 
jae | प २ रि रि रि १० a ष्‌ ¥ ३१ ७ 3¢ 
। माजी सैनिक, ३ १ | - | - [| - | 8 w | = [2 २ 3 ३ १७ 
खेळाडू १ | - | - | =~ | - | = | २ | - | ९ १ ष्‌ १ द 
ea | एकूण पदे १५ - (१)अंधत्ब किंवा क्षीणदृष्टी - ७ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दोष - ५ प 
(३) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - ३ पदे 
१.३ सामान्य प्रशासन विश 
8.3.9 लिपिक-टंकलेखक (मराठी), गट-क (एकूण ६८ + ९४ $ = ९६२ पदे) 
पदसंख्या RR 8 ष्‌ र ष्‌ र ३२ c Ru १९ १२९ 38 १६२ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| सर्वेसाधारण| ११ डं ३ १ ३ १ १६ % १३ १० BR १६ | ८२ 
महिला ७ ३ १ १ २ १ ९ ३ ७ ष्‌ ३९ १० | ४९ 
। माजी सैनिक ३ २ ९१ | =~ | - | = | ९ १ ३ ३ १८ ष्‌ २३ 
खेळाडू १ | - | = | - | - | - | २ | - | २ १ & २ ८ 
दिव्यांग एकूण पदे ७ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू-५ (२) श्रवण दोष- २ 


8.3.2 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी), गट-क (एकूण ७ + १० $ = १७ पदे) 


पदसंख्या R १ | - | ९ | - | - | २ १ २ १ १० १७ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| सर्वसाधारण| १ १ | - | x | - | -~ | 8 १ २ १ ८ ag 
महिला १ | - | - | - | - | - [| - | - | - | - | १ % 
| माजी सैनिक| - | - | - | - | -~ [| - | es [ - | - | - | g g ऱि 
$ बृहन्मुंबईतील राज्य शासनाच्या विविध प * अनुशेषाची प 


३. पदसंख्या ब आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

३.१ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला, खेळाडू, माजी सैनिक तसेच अनाथांकरीता असलेले समांतर आरक्षण कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

३.३ महिला, खेळाडू, माजी सैनिक तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.४ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन 
शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.२९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.५ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दाबा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) 
असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.६ विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गाच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

३.७ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:सीबीसी- 
१०/२०१८/प्र.क्र.१३०/मावक, दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ अन्वये विहित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे 
आवश्यक राहील. तसेच, शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक:सीबीसी-१०/२०१३/प्र.क्र.३५/मावक, दिनांक १५ जुले, २०१४ 
अन्वये शैक्षिणक व सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाकरीता (ईएसबीसी) देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रे सामाजिक ब शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील 
(एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 

३.८ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ 
फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहोल. 

३.९ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १९ मार्च, २०१९, आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीचे आरक्षण तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१० प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत 
सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंबा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे. 

३.११ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या 
पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले 
असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 

३.१२ कागदपत्रे पडताळणीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच 
त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम 
प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर 
शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

३.१३ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक 
कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

३.९४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : HIT १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहायय विभाग, क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क. २, दिनांक ११ मे, २०१५ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनवलन विषयक 
दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता 
शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

३.१५ शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-४०९८/सीआर-१५४/इएक्ससी-४/ फ-४, दिनांक १६ फेब्रुबारी, २००९ नुसार दिव्यांग उमेदवार दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन 
शुल्क, गट-क पदाकरीता पात्र नाहीत. 

३.१६ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.९७ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेकी असतील. 

३.१८ दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.१९ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ 
तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्‍तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.२० दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in या 
संगणकोय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे अनिवार्य आहे. 


३.२१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक : अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ तसेच यासंदर्भात 
शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 

३.२२ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवर्गीय/अनाथासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही सूट/सवलत 
घेतली असल्यास अशा उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

3.23 अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय/ अनाथ उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी 
त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

३.२४ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास उमेदवार, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील उमेदवार तसेच समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल 
प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 


४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 


४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित तसेच किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र उमेदवारांना, 
ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल ब आयोगाच्या पूर्व परवानगीने 
अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ परीक्षेकरोता लेखनिकाची मरत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

४.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 


५. वेतनश्रेणी :- 
अ.क्र | Urea | वेतन मॅट्रोक्समधील वेतन स्तर 
१ | दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क | एस-१२ रुपये ३२०००-१०१६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर ६ 
२ कर सहायक एस-८ रुपये २५५००-८११०० अधिक म भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
३ | लिपिक-टंकलेखक | एस-६ रुपये १९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर ६ 
६. पात्रता :- 
६.९ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
अ. _ mT | /7एक्‍7ॅक्‍ृक्‍ढ 1 बय 1] 
क्र गणण्याचा कम [oO प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाणी 
दिनांक अमागास / शि मागासवगीय/ खेळाडू ब अल्पसेवा राजादिष्ट दिव्यांग 
मागासवर्गीय/ अनाथ अधिकारी उमेदवार 
अनाथ je मागासवगीय/ Lo | मागासवगीय/ 
अनाथ अनाथ 
१ | दुय्यम निरीक्षक, १ ऑगस्ट, ज्र ३८ ¥3 ¥3 ¥3 ३८ 5 सेव ४३५ सेव अपात्र 
राज्य उत्पादन शुल्क | २०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे 
२ | कर सहायक १ ऑगस्ट, Re ३८ डर डर श्र ३८ + सेव ४३ -- सेव बयाच्या ४५ 
२०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
३ | लिपिक-टंकलेखक | १ ऑगस्ट, १९ ३८ ¥3 ¥3 डर ३८ -- सेव ४३ ५ सेव बयाच्या ४५ 
२०१९ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 


६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाब केली जाणार नाही. 
६.४ शैक्षणिक अर्हता :- 

(९) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

(२) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षास बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे 
संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज 
स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 

(३) अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

(४) उमेदवारांना मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 


६.५ दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्‍त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 
असणे आवश्यक आहे:- 


पुरुष महिला 
(2) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) (2) उंची - किमान १५५ से.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त.  । (२) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 
६.६ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी टंकळेखन अर्हता :- 
६.६.१ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकलेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 


लिपिक-टंकलेखक 
कर सहायक 


मराठी इंग्रजी 


मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द |मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान wo शब्द प्रति मिनिट या 
प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग | मिनिट या अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र | अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या 
किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे | परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष | उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा SAT, | प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


६.६.२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार अथवा तदनंतर 
शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट 
अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट(लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे. 

६.६.३ शासकीय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त 
करणे आवश्यक आहे. 

६.६.४ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट 

६.६.४.१ केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता :- 
दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग- 
२०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ 
वर्षाचा कालावधी व २ संधी देण्यात येतील. 

६.६.४.२ लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता :- 


माजी सैनिक उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३ जून, २०१९ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
कालावधी व २ संधी देण्यात येतील. 
७. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
७.१ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहोल :- 
७.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 
७.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 
9.2.3 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
७.१.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त 
करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्‍तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार एतदर्थ 
मंडळाची प्रति मिनिट ३० शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा शासन सेवेत प्रविष्ठ झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत)(सुधारणा) नियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार ज्या इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या 
वेळी यथास्थिती, शासकोय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे 
अथवा अधिक गतीचे MAHA वाणिज्य प्रमाणपत्र” धारण केले असेल, अशा इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ३० शब्द 
प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 
७.२ फक्त दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरीता :- 
७.२.१ आयुक्‍त वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करतील अशा कालावधीचे, स्वरुपात आणि त्याठिकाणी शारीरिक प्रशिक्षण ब आसवनी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. 
७.२.२ प्रशिक्षणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमलबजावणी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास आणि त्या कायदयामध्ये विहित केलेली राज्य 
उत्पादन शुल्क अधिका-याची कार्ये आणि कर्तव्याबाबतच्या तदतुदी यांचा समावेश असेल. 
७.२.३ सदर पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल. परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत 
वाढविता येईल. 
७.२.४ परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. परिविक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले नाही किंवा 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही ती व्यक्‍ती सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 
७.३ कर सहायक व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 


८. परीक्षेचे टप्पे - 
८.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


am] संवर्ग | ट्प्पे | लेखी परीक्षेचे एकूण गुण | 
१ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

२ कर सहायक लेखी परीक्षा २०० 

३ लिपिक-टंकलेखक 


८.२ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता विहित करण्यात आलेल्या परीक्षा योजना ब अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर तपशील 

आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षेची परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध आहे. 

८.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक १ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक परीक्षेची 

निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 
९. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 

९.१ शिफारसपात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-याकडून बोलविण्यात येईल. 

९.२ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सौमारेषेनुसार अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 

शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 

९.३ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

९.४ विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 

९.५ वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे पात्र ठरणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-याकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या 

कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेत घेण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

९.६ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 

कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 
१०. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

१०.१ महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा - २०१९ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व 
परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शेक्षिणक अर्हता व अन्य अटींची दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी किंबा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या 
प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

१०.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

१०.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करणे आवश्यक राहील. 

१०.४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 

११. शुल्क रुपये : ११.१ :- अमागास - ५२४/- ११.२ :- मागासवर्गीय व अनाथ - ३२४/- १९.३ :- माजी सैनिक - २४/- 
११.४ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात येईल. 
१२. अर्ज करण्याची पद्धत :- 

१२.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 

१२.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २८ 
ऑगस्ट, २०१९ ते १९ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 

१२.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

१२.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे तसेच आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 

१२.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१२.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

१२.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 
१२.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 
१२.७.२ 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिंक वर क्लिक करावे. 
१२.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. 

‘Unpaid’ लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now’ अशी लिक उपलब्ध असेल. 
१२.७.४ 'Pay Now ' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 
१२.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 
१२.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पाबतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
१२.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
१२.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 
अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 


१२.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 
झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यबाही दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर 
सदर वेबलिक बंद होईल. 

१२.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परताबाही केला जाणार नाही. 

१२.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 

याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री करणे 
अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही 
प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

१२.८ केंद्र निवड :- 

१२.८.१ अर्ज सादर करताना जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. 

१२.८.४ जिल्हा केंद्र अथवा उपकेंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

१३. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१३.१ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य 
परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्बी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्बी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१३.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१३.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैको किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१३.४ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
generation) ब आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह कलर प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

१३.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित 
केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

१४. परीक्षेस प्रवेश 

१४.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील 
सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१४.२ स्मार्ट बॉच, डिजीटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने 
म्हणून वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी 
प्रकारची साधने/ साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या 
वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची ब त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी 
संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१४.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्रारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/पसाहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंबा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१५. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१५.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuineness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१५.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१५.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होबू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. 

१५.४ परीक्षेच्यावेळी बायोमॅट्रिक पडताळणीकरीता अडचण निर्माण होवून परीक्षेस प्रवेश नाकारला जावू नये, याची उमेदवाराने स्वत: दक्षता घेणे 
आवश्यक आहे. त्याकरीता परीक्षेच्या दिवशी उमेदवाराने हातावर मेहंदी, शाई, रसायन इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१५.५ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्वारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे परीक्षेच्या 
वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी आधार 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे आवश्यक 
आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक चाचणीस उपस्थित 
राहण्यापूर्वी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) करुन 
प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 


१६. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 

१७. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१८. सविस्तर अधिसूचना आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. उप सचिव, परीक्षा पूर्व 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१९ महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग. 

(2) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


